Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७/ माघ १३- १९ , शके १९३८ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना. वि .पु .). म . शा . रा ., अ. क्र . २४ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका-जिपपंस- नि - कावि १२६७- २०१७. 


ज्याअर्थी, या कार्यालयाच्या अधिसूचना क्रमांक अका-जिपपंस- नि - कावि -११३६- २०१६ , दिनांक २५- ११ - २०१६ नुसार आर्वी पंचायत समिती 
अंतर्गत निर्वाचक गणाचे आरक्षण अंतिमरित्या प्रसिद्ध करण्यात आले होते . व त्यात २१ - देऊरवाडा हा गण सर्वसाधारण महिला म्हणून आरक्षित 

व २० - मोरांगणा हा सर्वसाधारण म्हणन आरक्षित होता . याबाबत श्री . धर्मेंद्र राऊत , रा . आर्वी यांनी मा . उच्च न्यायालय नागपर खंडपीठ, 
नागपूर येथे रिट याचिका क्रमांक ६६१५ - २०१६ दाखल केली. सदर याचिकेवर मा . उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने २१ - देऊरवाडा हा 
निर्वाचक गण सर्वसाधारण व २० -मोरांगणा हा निर्वाचक गण सर्वसाधारण महिला म्हणून आरक्षित करण्यात येणार आहे . त्यानुषंगाने उक्त आदेशाचा 
मसुदा याद्वारे आर्वीपंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


अनुसूची 

प्रदेशाची व्याप्ती 


तालुक्याचे 
नाव 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नाव 


निर्वाचक गणात समाविष्ट 
असलेल्या ग्रामपंचायतीची 

नावे 


ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( गाव व इ . ची नावे ) 


अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
जमाती/ नागरिकांचा मागास वर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता राखीव 

जागा 


( १) 


( २ ) 


( अ ) 


( ३ब ) 


आर्वी 


२० -मोरांगणा 


( १ ) मोरांगणा 


मोरांगणा, पाटण (रिठ ) 


सर्वसाधारण महिला 


( २) पिंपळगांव ( बु .) 


पिंपळगांव ( बु .), दुधबर्डी 


( ३ ) कासरखेडा 


कासरखेडा , सावद, 
बलाई मजरा 


ना - एक- अ- १ ( १६५५) . 


(१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २-८ , २०१७/ माघ १३-१९ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( ३अ ) 


( ३ब ) 


( ४ ) सुकळी (उ .) 


सुकळी ( उ .) 


( ५ ) आजनगाव 


आजनगाव 


( ६ ) मदना 


मदना, बोरखंडी, 
ठेका सावद ( रिठ ) 


( ७) बोथली ( नटाळा ) 


आर्वी 


२१- देऊरवाडा 


( १ ) देऊरवाडा 


बोथली ( नटाळा), नटाळा . 
देऊरवाडा, रुद्रापूर (रिठ ), 
नबाबपूर (रिठ ), साहेब 
दौलतपूर (रिठ ), टोणा 


सर्वसाधारण . 


नांदपूर , रहिमापूर (रिठ ) 


( २) नांदपूर 
( ३ ) बेनोडा 


बेनोडा , माटोडा , 
एकलारा , धनोडी ( खु.), 
शहामहमदपूर , 
सिंगोणा (रिठ ) 


( ४ ) ईठलापूर 
( ५) राजापूर 


ईठलापूर 
राजापूर , कर्माबाद , 
अहमदाबाद (रिठ) , 
आगापूर (रिठ ) 
अहिरवाडा , अंबिकापूर ( रिठ ), 
मनुलापूर (रिठ) , सर्कसपूर . 


( ६ ) अहिरवाडा 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 


वर्धा : 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७ . 


वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


